महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.११५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०९ ऑगस्ट २०१९. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण), यांच्या कार्यालयात “Providing 
replacement of internal wiring” आणि “Providing LAN/ VAN system” ही 
विद्युतविषयक दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस महासंचालक, म.रा, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ १९-ए/ 
विपोमनि-कोल्हापूर-परिक्षेत्र/॑ दुरुस्तीचे-प्रस्ताव/ ६१/ २०१९, दिनांक 
१३.०५.२०१९. 


ज्ञापन. 


पोलीस महासंचालक, म.रा, यांच्या कार्यालयाने पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण), 
यांच्या कार्यालयात “Providing replacement of internal wiring” आणि “Providing LAN/ 
VAN system” ही विद्युतविषयक दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी रु.९,००,०००/- इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सहायक अभियंता, श्रेणी-२, ग्रामीण शाखा (विद्युत), सा.बां. 
विभाग, सोलापूर, यांनी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केळे असून ते उप अभियंता, 
सोलापूर विद्युत सा.बां. उपविभाग, सोलापूर, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सा.बां. विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले असून त्याप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास, विवक्षित अटींवर, सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण), यांच्या कार्यालयात “Providing 
replacement of internal गट आणि “Providing LAN/ VAN system” ही विद्युतविषयक 
दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी रु.९,००,०००/- (रुपये नळ लक्ष फ़क्त इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये; 
२) खर्चाचे अंदाज हे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर, यांनी 
साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.११५/पोल-७. 


षु. 


उक्त खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) १०९, जिल्हा 


पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (AAAI (२०५५ ०१६८), २७-लहान 
बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. 


हे शासन ज्ञापन, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४०/ २०१९/ इमा.-२, दिनांक 


३१.०५.२०१९, आणि अनौपचारिक संदर्भ, क्र.२५५/ २०१९/ व्यय-७, दिनांक १८.०७.२०१९, 


यांच्या अन्वये मिळालेल्या अनुक्रमे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वित्त विभाग यांच्या 


सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०९११२२०५६८२९ असा आहे. हे 


ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने 


lly signed by SWAPNIL GOPAL 80२५६ 
|, st=Mal hi 
SWA p N | | 2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 184493f2735: 
le=4( -2ND FLOOR,MANTRALAYA,MADAME 
CAMA ॥॥, |UMBAI, 
INumber=8538cd 1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b95322e66d2% 
‘Sedf89ad0d79e, ou=HOME DEPT, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘SWAPNIL GOPAL 8085५६ 
2019.08.09 11:26:28 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


प्रत- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर 
) पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण). 


१) उप अभियंता, सोलापूर विद्युत (सा.बां) उपविभाग, सोलापूर. 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


) 
) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 


AD 


AN 


oc 


कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड फाईल (पोल-७). 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


